“उच्चदाब वितरण प्रणाली” योजनेअंतर्गत विदर्भ व 
मराठवाडा विभागातील सर्वसाधारण वर्गवारीतील 
दि.३१.०३.२०१८ नंतरच्या कृषीपंप वीज जोडणी २०२० 
योजनेतील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी 
देण्याकरिता अनुदानापोटी रु.२५०.०० कोटी समायोजनाने 
निधी वितरित करणेबाबत. 

(मागणी क्र.के-६, मुख्य लेखाशिर्ष-२८०१५५१६) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०२२/प्र.क्र.१३(भाग-२)/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 30 मार्च, २०२४. 


वाचा:- १.शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र: उविप्र-२०१८/प्र.क्र. ३०/ऊर्जा-५ /दि.०५.०५.२०१८. 
२.शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र:ःसंकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.9७/ ऊर्जा-३,दि.११.१२.२०१९. 
३.शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
४.शा.नि. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र: उविप्र-२०१८/प्र.क्र. ३०/ऊर्जा-५/दि.१५.०९.२०२१ 
५.शासन निर्णय,उ.ऊ व कामगार विभाग, क्रमांक: निधिवि-२०२२/उविप्र/प्र.क्र.१३/ऊर्जा-५, 
दि.१६.०३.२०२२. 
६.शासन निर्णय,उ.ऊ व कामगार विभाग क्रमांक: निधिवि-२०२२/उविप्र/प्र.क्र.१३/ऊर्जा-५, 
दि.२९.०३.२०२२. 
७.महावितरण कंपनी पत्र क्र. मु.अ/-/॥)5/5०91818 8त819071/२१८०६/दि.१८.०७.२०२३. 
८.शासन निर्णय,उ.ऊ.का. व खनिकर्म विभाग, क्र.: उविप्र-२०१८/प्र.क्र. ३०/ऊर्जा-५, 
दि.२०.१०.२०२३. 
९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२/०४/२०२३. 
१०. शासन निर्णय, उ.ऊ.का.व खनिकर्म विभाग, क्रमांक : उविप्र-२०१८/प्र.क्र.३०/ऊर्जा-५, 
दि.२८.१२.२०२३. 
११. शासन निर्णय, उ.ऊ.का.व खनिकर्म विभाग, क्रमांक : उविप्र-२०१८/प्र.क्र.३०/ऊर्जा-५, 
दि. २६.०३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील दि.३१.०३.२०१८ अखेर पैसे भरुन वीज जोडणी करिता प्रलंबित असलेल्या सुमारे २.२४ लाख 
कृषीपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्याकरिता संदर्भाधिन शासन निर्णय, दिनांक 
०५.०५.२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सदर योजनेच्या रु.५०४८.१३ कोटी इतक्या प्रकल्प 
खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागातील प्रलंबित कृषीपंपांना 
वीज जोडण्या देण्याकरिता रु.२२४८.०९ कोटी इतका निधी अनुदान स्वरुपात महावितरण कंपनीस वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रलंबित कृषीपंप अर्जदारांसाठी वीज जोडणी 
देण्याकरिता येणारा खर्च रु.२८०० कोटी महावितरण कंपनी बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारित आहे. 
२. संदर्भाधिन शासन निर्णय, दिनांक १५.०९.२०२१ अन्वये उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेचा मूळ खर्च 
रु.५०४८.१३ कोटी वरुन रु.४७३४.६१ कोटी इतका सुधारीत करण्यात आला तसेच योजनेचा कालावधी मार्च 
२०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला. त्यानंतर, संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.२०.१०.२०२३ अन्वये उच्चदाब वितरण 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२२/प्र.क्र.१३(भाग-२)/ऊर्जा-५ 


प्रणाळी योजनेची दि.३१.०३.२०२३ रोजी पर्यंतची मुदत दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. तसेच योजनेअंतर्गत उर्वरीत अनुदान रक्‍कम विदर्भ व मराठवाडा विभागातील सर्वसाधारण वर्गवारीतील 
दि.३१.०३.२०१८ नंतरच्या कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० अंतर्गत प्रलंबित वीज जोडण्यांसाठी व त्याकरीता 
उभारण्यात येणाऱ्या उपकेंद्रांसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

३. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता विदर्भ व मराठवाडा विभागातील प्रलंबित कृषीपंपांना वीज जोडणी 
देण्याकरिता लेखाशिर्ष क्र.२८०१५५१६ अंतर्गत रु.७०० कोटी इतकी मुळ तरतूद करण्यात आली असून सुधारित 
अंदाजात रू. ४९०.०० कोटी इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. त्यामधुन रू. १४०.०० कोटी 
इतका निधी संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. २८.१२.२०२३ अन्वये व रू.१००.०० कोटी इतका निधी संदर्भाधिन 
शासन निर्णय दि. २६.०३.२०२४ अन्वये महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित 
निधीपैकी रु.२५०.०० कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस समायोजनाने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

(१ “उच्चदाब वितरण प्रणाली” योजनेअंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा विभागातील सर्वसाधारण वर्गवारीतील 
दि.३१.०३.२०१८ नंतरच्या कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० अंतर्गत प्रलंबित वीज जोडण्यांसाठी व त्याकरीता 
उभारण्यात येणाऱ्या उपकेंद्रांसाठी रु.२५०,००,००,०००/- (रुपये दोनशे पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी 
महावितरण कंपनीस समायोजनाने वितरित करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

(२) सदर खर्च मागणी क्र.के-६ खाली, १९९ अशासकीय संस्थांना सहाय्य, (००)(०२) विदर्भ व मराठवाडा 
विभागातील कृषीपंपांना वीज जोडणी देणे (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष क्र.२८०१५५१६ 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

(३) यानुसार समायोजनाने वितरीत करावयाची एकूण रक्‍कम रु.२५०.०० कोटी (रुपये दोनशे पन्नास कोटी 
फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी यांच्याकडून येणे असलेल्या 
LEHANE] वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली समायोजनाद्वावारे जमा करण्यात 
यावी:- 


aay क्र. २८०१५५१६ 


क्र. तपशील रक्कम रुपये जमा लेखाशीर्ष 
१ वित्तीय FY २०२३-२४ या वर्षातील विद्युत | २५०,००,००,०००/- | ००४३ वीजेवरील कर व शुल्क 
शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित १०१ वीजेचा वापर व विक्रीय 
करावयाची रक्‍कम (रु.३०६,९९,४१,०००- यावरील कर (०१)(०१) मुंबई 
२५०,००,००,०००--रु.५६,९९,४१,००० बाकी) विद्युत्‌ शुल्क अधिनियम, 
१९५८ खालील जमा रक्कमा 
(००४३००९२) 


(४॥ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ / २ मुंबई / नागपूर यांनी त्यांच्या 
अखत्यारित व अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु.२५०,००,००,०००/- (रुपये दोनशे पन्नास 
कोटी फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन 
महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत असल्याने सदर रकमेचे देयक तयार 
करण्यात येवू नये. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२२/प्र.क्र.१३(भाग-२)/ऊर्जा-५ 


(4) सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची दक्षता महावितरण कंपनीने घ्यावी. 
(६ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील 
सोबतच्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच अनु.क्र.१ ते ८ मधील अटी लागू होत 
नसल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

(७ या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरित करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित 
करण्यात येते की, सदर देयक हे सशर्त असून या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही. 

(८) सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१५६/का.१४६१, दिनांक २७.०३.२०२४ व वित्त 
विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१३४/२०२४/व्यय-१६, दिनांक ३०.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

(९) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३३०१७४३३४१०१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 
=IN, 


9५: 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND 

LAI eTMENT,, 

2. \8ffadeSbb6 105200693c60a32b755f7e67f72965b8dd57adaa57 
SHRIKRISHNA KARAD © 

7D 

D 


(ना.श्री.कराड) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ.ऊ.का.व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई, 
१२. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण Hutt, THIS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१७. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१८.कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२२/प्र.क्र.१३(भाग-२)/ऊर्जा-५ 


१९. कार्यासन अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

20, कार्यासन अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
22. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


